पोलीस विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 


मंजूरीचे अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दि.१९.३.२००५. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, दि.१६.३.२०१६. 
३ शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- एमआयएस-१३१५/प्र.क्र.३५८/पोल-४, दि.१४.३.२०१६. 
४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- आऱएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब, दि. ६.३.२०१७. 
५. पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं/३१/वै.दे./आर्थिक मर्यादा/२६०/२०१५, दि.२३.३.२०१७, 

दि.११.५.२०१७ व दि.१३.७.२०१७ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

उक्त क्र.४ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र-१ व ३ पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :- 

१, महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पर्यंतच्या वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरीचे अधिकार विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि त्यावरील अधिकारी ज्यांना विभागप्रमुख 
घोषित केले आहे यांना प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि त्यावरील अधिकारी ज्यांना विभागप्रमुख घोषित केले आहे यांच्या स्तरावर 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देताना महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यांनतर 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधीळ तरतुदींची काटेकोरपणे तपासणी करुन मंजूरी देण्यात 
यावी. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१७१११८१२४८४१६१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, | 
Digitally signed by V. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d 


1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.11.28 12:04:20 +05'30° 


(व्यं.मा.भट) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३) सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक, 
8) पोलीस आयुक्त (सर्व पोळीस आयुक्त कार्यक्षेत्रनिहाय) 
4) सर्व पोलीस अधिक्षक, 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२,मुंबई/नागपूर 
७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२,मुंबई/नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 
qo) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (स्वी 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१३) निवडनस्ती (पोल-५ अ/ब) 


